श्री.विनय खोपटकर, प्रबंधक, गट-ब 
(राजपत्रित), जिल्हा ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोग यांची पदस्थापना 
करणेबाबत. 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. TRA २०२३/ प्र.क्र.४२ / ग्रासं-४ 
मादाम कामा मार्ग ,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३. 
दिनांक: २७ फेब्रुवारी २०२४. 


शासन Seat -: 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिका-यांच्या मान्यतेने श्री. विनय खोपटकर, प्रबंधक यांनी केलेल्या विनंतीनुसार त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहेत -: 


अ.क्र | अधिकाऱ्याचे नाव कार्यरत पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
Para २ ३ शिका 
रि श्री. विनय खोपटकर | प्रबंधक, अतिरिक्त ग्राहक प्रबंधक, ग्राहक तक्रार 
तक्रार निवारण आयोग, पुणे । निवारण आयोग, मध्य मुंबई 


२.  श्री.खोपटकर यांनी इतर आदेशाची प्रतिक्षा न करता हेच कार्यमुक्तीचे आदेश समजून 
पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व आपला रुजू अहवाल अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोग, मुंबई यांना तसेच शासनास त्वरीत सादर कराव. 


३. सदर आदेशा निर्गमित केल्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा) पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा 
आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील 
नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच बदली झालेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्याने बदलीच्या 
ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी. विहित कालावधीत सदर पदावर रुजू न झाल्यास आपणांवर 
शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरीत करण्यात येईल. 


४. पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल व त्यांची रजा विनावेतन करण्यात येईल. त्यांच्या 
सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही, याची जाणीव संबंधीतांना करुन देण्यात 
येत आहे. यास्तव, उपरोक्त प्रबंधक, गट-ब (राजपत्रित), जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग 
यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंअ 2023/ प्र.क्र.४२ / ग्रासं-४ 


५. अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांना कळविण्यात येते की, संबंधीत 
अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्याचा अहवाल त्वरीत शासनास सादर करावा. 


६. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०२२७१७१११३२५०६ असा आहे. हे 
शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by RAJASHREE RAHUL SARANG 


ig) 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, FOOD CIVIL 
RAJ AS H R E E SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5c072530c0f2940404764b5dc00127bb99ecf9466431d 
1a1a4e123b229e41c0, p 


}de=400032, st=Mahara: 
eriall ber=2B9A36FAE4EC39263A2A8DF78B48FC28B92B16 
RA H U L SA RA N G 5E239815BOCDCEF1A4B5928579, RAJASHREE RAHUL 
SARANG 


Date: 2024.02.27 17:21:02 +05'30' 


(राजश्री सारंग) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री विनय खोपटकर, प्रबंधक,गट-ब (राजपत्रित) जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग. 
प्रत :- 


अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल -१ ( लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. महालेखापाल-१(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६. मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
निवड नस्ती, कार्यासन ग्रासं-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


